आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, मुंबई यांचे 
कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील प्रस्तावित २६४० अस्थायी व 
५०६ अतिरिक्त पदांना सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या वर्षी 
दि.०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यत चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. दुविआ-१४१७/प्र.क्र.५७/पदुम-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक- २६.०३.२०१८ 


वाचा :- १ कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.दुविआ १४१७/प्र.क्र.५७/पदुम ९, दि.१९/०१/२०१८. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क./ दि.०५/०३/२०१८. 
3) आयुक्त, दु. वि. वि. यांचे पत्र क्र.आदुवि -१५ (९)/अस्थायी पदे /२०१८-१९/११८२, दि.१२/३/२०१८. 


प्रस्तावना: 

आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या अधिनस्त अधिकारी/कर्मचा-यांच्या एकूण ४०९७ 
पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास शासनाने दि.३०/०८/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली 
आहे. सुधारित आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांच्या अखत्यारीतील 
विविध कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण २६४७ अस्थायी पदे व ५०९ अतिरिक्‍त पदे 
दि.०१/०१/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१८ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. आयुकत कार्यालयाने संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये vo अस्थायी पदांपैकी ७ पदांवरिल 
कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्याने उर्वरित २६४० अस्थायी पदांना व ५०९ अतिरिक्त पदांपैकी ३ पदांवरिल 
कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्याने उर्वरित ५०६ अतिरिक्‍त पदांना पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत 
विनंती केलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार दुग्धव्यवसाय 
विकास विभागातील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी 
वर्गाच्या प्रस्तावित एकूण २६४० अस्थायी पदे व ५०६ अतिरिक्त पदांना दि.१/३/२०१८ ते दि.३०/९/२०१८ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. अस्थायी व अतिरिक्‍त 
पदांचा गोषवारा विवरणपत्र “अ” मध्ये स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात आलेला आहे. 
१. प्रस्तावित पदांपैकी सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळण्यात येतील. 
२. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांनी सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर ४०९७ पदांसह सर्व एकूण 
पदांचा आढावा घेऊन नेमकी किती पदे आवश्यक आहेत, याबाबतची माहिती शासनास सादर करुन 
दि.३०/०९/२०१८ पूर्वी सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरिय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक 
राहिल. 
३. १५१ सावधी पदांना येत्या दोन ते तीन महिन्यांत रिक्‍त पदांवर टप्प्याटप्प्याने समायोजित करण्यात 
यावे. समायोजनाची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास पुढील मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 
४. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पातील मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४१७/प्र.क्र.५७/पदुम-९ 


५. सदर आदेशा वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पू.क. दि.०५/०३/२०१८, 
अन्वये IRA विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०३२७१५०२२४२६०१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार रर व नावाने. 


Naikwade : oe 
सोबत :- विवरणपत्र “अ Ashok Shivaji आमा ळ 
(अशोक नाईकवाडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी , मुंबई-१८ (१० प्रती). 


) 
) जनसंपर्क अधिकारी, आयुक्‍त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, वरळी , मुंबई (३ प्रती). 
) उपायुक्त (प्रशासन), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, वरळी , मुंबई (३ प्रती). 
) उप आयुक्‍त(वित्तीय सल्लागार), आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, वरळी, मुंबई (३ प्रती). 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 

) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, मुंबई-१८. 

) प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प, दापचरी. 

) सर्व शासकीय दूध योजना, 

१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी, 

११) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 

१२) सर्व जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 

१३) आयुक्‍त पश्युसंवर्धन पुणे / निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

१४) व्यवस्थापक, पक्युपैदास व संगोपन केंद्र पालघर, जिल्हा-पालघर 

१४) अतिरिक्‍त आदिवासी आयुक्‍त नाशिक. 

१६) जिल्हाधिकारी व उप आदिवासी आयुक्त ठाणे, 

१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, 

१८) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक विकास प्रकल्प शहापूर/जव्हार, जि.ठाणे. 

१९) वित्त विभाग व्यय-२ / वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा) / 

२०) कार्यासन क्रमांक पदुम-१६ 

२१) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४१७/प्र.क्र.५७/पदुम-९ 


शासन निर्णय क्र. दुविआ-१४१७/प्र.क्र.५७/पदुम-९ दि.२६/०३/२०१८ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 
fracdawere. | पि:९९०३-लशट ते 


ना मंजूरी दि.३०.०९.२०१८ 
ही पर्यत पदांना मंजूरी मंजूरी 
कार्यालय/योजनेचे नांव प्रा खश | पर्यत मंजूरी आवश्यक 


पदे 
> 


शासकीय दूध योजना, अहमदनगर व शित. केंद्र, ब्राम्हणवाडा, तिसगांव, 
अकोले, राजूर, जामखेड, नारायणगव्हाण 


शासकोय दूध योजना, वणी ब शासकोय शितकरण केंद्र, [1 - | १० 


Dene, 


शासकीय दूध योजना, औरंगाबाद व शित. केंद्र, कन्नड, जालना, दट 7 eu मी 
बैजापूर, सिल्लोड 
८ | शासकोय दूध योजना, भूम ब शासकीय शितकरण केंद्र, परांडा ७ 


२ ७ 
९ | शासकोय दूध योजना, नांदेड व शितकरण केंद्र, नरशी Gc Gc 


शासकीय दूध योजना, बीड ब शितकरण केंद्र, आंबेजोगाई, केज, 
माजलगांव 


शासकोय दूध योजना, उदगीर व शित. केंद्र, उस्मानाबाद, उमरगा, मुरुड, 
निलंगा 


wo 


२ 


शासकोय दूध योजना, नांदुरा ब शित. केंद्र, मातोळी, चिखली, खामगांव 


शासकीय दूध योजना, अकोला व शासकोय शितकरण केंद्र, बाशिम डू 
शासकीय दूध योजना, अमरावती ब शितकरण केंद्र, परतवाडा, मोर्शी डू 
शासकोय दूध योजना, यबतमाळ वब शितकरण केंद्र, पुसद, मारेगांव २० २० १ 


शासकीय दूध योजना, गोंदिया व शित. केंद्र,भंडारा, तुमसर, कोहमारा, 
सातगांव 


शासकोय दूध योजना, चंद्रपूर ब शितकरण केंद्र, नागभिंड, कन्हेरी १ 
शासकोय दूध योजना, वर्धा ब शासकोय शितकरण केंद्र, मनसर शिका 


वि मु 
कि 
रड 


RR 
a 
gy 


१७ 
xc 
१९ 


wo 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-१४१७/प्र.क्र.५७/पदुम-९ 


शासकोय दुध योजना, सोलापूर ब शितकरण केद्र, बार 
सांगोला 


शासकोय दूध योजना, सातारा ब शितकरण केद्र, बडूज,पारगांब 
फलटण 


Sd 
ल [eertmntisienimmiee | «| [x | 
eT 
eT 
ee Se 
oie ede 
काडा a a 
ल मिल्क केक्स ffs fw]. 
ज17777777:0710हाधचाचचाळ 


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी (सर्व) 


२९ जिल्हयाच्या ठिकाणी जिल्हा दुग्धव्यबसाय विकास 

कार्यालये 

बिगर आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसाय जास्तीत जास्त चालना देण्याच्या 

दृष्टीने सुरु करण्यात आलेली आघाडी पथके 

आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यबसायात जास्तीत जास्त चालना देण्याच्या 

दृष्टीने सुरु करण्यात आलेली आघाडी पथके योजना 
ललत rer wf pe 
३९ | आयुक्त कार्यालय, दुग्धव्यबसाय विकास विभाग, वरळी goo | - | १०० 
Far मर टर eZ 


४३ | FST कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध बसाहत, गोरेगांव, मुंबई ५८ | & | ९0८ | & 
[२७०1 oe 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


